सन २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील 
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० 
प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सपस-२०२३/प्र.क्र.६६७/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: - २७ मार्च, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक:- सपस-२०२३/प्र.क्र. ५२/२४ स, दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 
२) सोमवार, दिनांक १३ मार्च,२०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी 
विधानसभेत केळेली घोषणा 
३) शुक्रवार, दिनांक १७/३/२०२३ रोजीचा मंत्रिमंडळ निर्णय 


प्रस्तावना:- 

चालू वर्षी राज्यात फेब्रुवारी २०२३ च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण 
आणि विविध शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणी लक्षात घेता “कांदा 
बाजारभावातीळ घसरण व उपाययोजना” यासाठी डॉ.सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक २८/२/२०२३ अन्वये गठित समितीने राज्यातील बाजार 
समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, 
शास्त्रज्ञ, यांच्याशी भेटी घेऊन तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून 
दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर अहवालात समितीने अल्पकालीन 
(तातडीच्या) व दीर्घकाळीन उपाययोजनांच्या शिफारशी प्रस्तावित केल्या आहेत. सदर अल्पकालीन 
(तातडीच्या) उपाययोजनांपैकी राज्यातील कांदा उत्पादक slap आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट 
खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केळेल्या sama अनुदान 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातीळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन 
अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या 
कालावधीत Se खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या होतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विटल व 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.६७/२४ स 


जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला 
आहे. 


ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शार्ती पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्‍विंटल प्रति 
शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्यात येईल. 

i. जे शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२३ या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार 
समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा 
खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील त्यांचेसाठी ही योजना 
लागू राहील. 

॥. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही 
योजना राबविण्यात यावी. 

४. परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही. 

४. सदर अनुदान थेट बँक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) ge शोतकऱयांच्या बचत बँक 
खात्यात जमा केळे जाईल. 

vi. सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे. 

vi. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ 
विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर 
ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा. 

vii. शोतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव हे संबंधित बाजार समितीने तयार 
करावेत. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची राहील. सदरचे 
प्रस्ताव तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
यांचेकडे सादर करावेत. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना 
मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी 
सादर करावी. त्यांनी तपासून अंतीम केलेल्या यादीस पणन विभागामार्फत थेट लाभार्थी 
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल. 

ix. या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे 
लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते 
जबाबदार राहतील. 

,. ज्या प्रकरणात ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या व अन्य कुटूंबियाच्या 


नावे आहे व ७/१२ उताऱ्यावर पिक पाहणीची नोंद आहे अशा प्रकरणात वडील व मुलगा 
वा अन्य कुटुंबीय यांनी सहमतीने उपरोक्त vi मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.६७/२४ स 


केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावे असेल त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा 
केले जाईल. 


2. या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करुन जिल्हानिहाय पात्र 
लाभार्थ्याची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरीत 
करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनास ३० 
दिवसांत सादर करावी. 


३. योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात 
येईल. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३२७१३१४३१८६०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 
x 


SUGRIV SAMBHAJ] काचा 
DHAPATE 


(ST. सुग्रीव सं. धपाटे ) 
सह सचिव (पणन) 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
८. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
९. कार्यकारी CAH, AERTS राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
१०.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 
११.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
१२.अध्यक्ष/सचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती (स्वी 


93३९ 
RIV SAMBHAJI DHAPATE 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.६७/२४ स 


१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / HIRAM ), मुंबई/नागपूर, 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.श्री.विकास डांगे, व्यवस्थापक, आयसीआयसीआय बँक, शाखा बॅकबे Radda, चर्चगेट, 
मुंबई. 

१८. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


